सन 2098-20 करीता महाराष्ट्र 
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
योजनांतर्गत (MEMS) कार्यान्वित 
रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
(सप्टेंबर, २०१९ चे ७० टक्के देयक) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७ / आरोग्य -३ 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: १८ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा - 

१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, mate: ईएमएस-२०११/प्र.क. 
२२४/आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३, दिनांक ०८ मे, २०१९. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३, दिनांक २९ जुले, २०१९ . 

आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-४/राज्यस्तर/अनु. 
वितरण/२०१९-२०/॥॥७॥॥७-१०८/सप्टें-२०१९/१३५३१-३२/१९, दि.१८.१०.२०१९. 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


षु 


व्र“ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात आपदग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक दळणवळण 
यंत्रणेसह वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज अज्ञा रुग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून खुली निविदा मागवून सेवा पुरवठादाराची निवड 
करण्यासाठी शासन निर्णय, दि.२८.१०.२०१० अन्वये अप्पर मुख्य सचिव (आरोग्य) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली निविदा समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर निविदा समितीने 
मे.बी.व्ही.जी.इंडीया यांनी सादर HAA निविदा पात्र ठरवून संपुर्ण राज्यात २३३ अँडव्हान्स लाईफ 
UAE (ALS) आणि ७०४ बेसिक लाईफ Beh (BLS) sar एकूण ९३७ रुग्णवाहिकांची 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७ / आरोग्य -3 


आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा (EMS) पुढील ५ वर्षात राबविण्यासाठी मे.बी.व्ही.जी.इंडीया या सेवा 
पुरवठादारास शासन निर्णय दिनांक २८ मार्च, २०१३ अन्वये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. सदर 
योजना दिनांक २६ जानेवारी, २०१४ पासून कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेस सन २०१४- 
१५ व २०१५-१६ मध्ये काही प्रमाणात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत केंद्र शासनाकडून अनुदान 
प्राप्त होत होते आणि उर्वरित अनुदान राज्य योजनेतून वितरीत करण्यात येत होते. उपरोक्‍त 
अ. क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१६-१७ पासून सदर योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना 
कडून संचालक, आरोग्य सेवा यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. यास्तव सन २०१६-१७ 
पासून सदर योजना राज्य योजना म्हणून कार्यान्वित आहे. सदर योजनेबाबत सेवापुरवठादाराशी 
केलेल्या करारपत्रानुसार सदर कराराची मुदत दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी संपुष्टात आली 
तथापि, रूग्णसेवेमध्ये अडचणी न येता रूग्णवाहिका सेवा विनाखंड सुरू राहण्यासाठी तातडीची 
बाब म्हणून दिनांक ३१ मार्च,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये फेब्रुवारी, २०१९ ची देयके 
जानेवारी,२०१९ च्या दराने अदा करण्यासाठी सेवा पुरवठादारास मुदतवाढ देण्यात आली होती. या 
नंतर शासन निर्णय दिनांक ३ जानेवारी,२०१९ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या अ.मु.स. (वित्त) 
यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार रूग्णवाहिका सेवा विनाखंड सुरू 
ठेवण्यासाठी सन २०१८-१९ च्या दरानुसार सेवा पुरवठारास १ मार्च, २०१९ ते ३० जून, २०१९ पर्यंत 
दिनांक ८ मे, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये तसेच १ जुले, २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत 
दिनांक २९ जुले, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार 
सदर योजनेवरील माहे सप्टेंबर,२०१९ च्या देयकामधील ७० टक्के रकमेच्या आवर्ती खर्चास राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियानांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या टोल फ्री 


क्रमांक १०८ च्या सुसज्ज रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठीच्या सन २०१९-२० मधील माहे 


सप्टेंबर, २०१९ च्या एकूण रु.२३,०८,५६,५१२/- या देयकाच्या Yo टक्के रु.१६,१५,९९,५५८/- 


(रु.सोळा कोटी पंधरा ळाख नव्याण्णव हजार Waal अठ्ठावन्न फक्त) इतक्या देयकास (सन २०१८- 
१९ च्या दराने) अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रुग्णवाहीकांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या सेवांचा तपशील दरमहा शासनास सादर 


करण्यात यावा. करारानुसार मासिक देयकाच्या ७० टक्के रक्‍कम अग्रीम देण्याबाबत तसेच उर्वरीत 
३० टक्के रक्‍कम अदा करतांना दंडाची आकारणी झाळी असल्यास सदर देयकामधून वसूल 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७ / आरोग्य -3 


करण्यात यावी. सदर माहे सप्टेंबर,२०१९ चे देयक सन २०१८-१९ च्या दरानुसार अदा करण्यात 
यावे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


८००, इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ किमान गरजा 
कार्यक्रम (०१) (१०) - ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, 


(२२१०४६८९) - १३ - कार्यालयीन खर्च या मुख्य ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा 


खर्च सन २०१९ -२० या वित्तीय वर्षासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-१, उपविभाग-४ मधील अ.क्र. ११ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच त्यात नमूद अटीची 
पुर्तता करुन सदरचा मंजूरी आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१८१०५४५२६८१७ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ro 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al es h Maharashtra, O = 


Government Of 


Kad am Maharashtra, OU = Public 


Health Department 


Patil 1110). eee 


(रो. दि. कदम पाटील) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


LC 0०0८ “५७ A  -0 


“0 (२ G&G  -€४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७ / आरोग्य -3 
१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


